महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असब-१२१८/प्र.क्र.३८/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: 92 जून, २०१९ 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग समक्रमांकाचे शासन आदेशा दि.२७/०८/२०१८ 
आदेश 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये, श्री.दि.रो.चव्हाण, अवर सचिव, महसूल व वन विभाग यांची 
विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागात बदली करण्यात आली होती. 


२. आता सदर आदेशान्वये, प्रशासकीय कारणास्तव श्री.दि.रो.चव्हाण, अवर सचिव, महसूल व वन 
विभाग यांची संदर्भाधीन आदेशान्वये करण्यात आलेली बदली रद्द करण्यात येत आहे. 


is सदर कार्यालयीन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०१९०६१२२१२७३४२३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


que Kazi 
ment Of Maharashtra, ou=General 
partment, postalCode=400032, 


t=! 
2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0cSeaSc 
a6, 


Imtiyaz 
७_ 63b3146314d51ec0e87d0a6, 
Mushtaque Kazi ssismecaersznentensnineet 
Kazi 


Date: 2019.06.12 21:14:25 +05'30' 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 

४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, महसूल व वन विभाग / विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

५. सह/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग / विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. श्री.दि.रो.चव्हाण, अवर सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई (विभागामार्फत) 

७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


